जलसंपदा विभागातील दक्षता 
पथकांकडील पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पमुवा-२०२०/प्र.क्र.१०६/दक्षता-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २५/०९/२०२० 


वाचा :- १. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१२/६८/(४७/२०१२)/दक्षता-१, 
दि.२१/१०/२०१६ 
२.जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. पमुवा-२०२०/प्र.क्र.१०६/दक्षता-१, 
दि.१८/०३/२०२० 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. ३१/०८/२०२० 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. १ व २ च्या शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील ठाणे, 
पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर येथील पाच दक्षता पथकांच्या आस्थापनेवरील एकूण १६५ पदांना 
दि. ०१/०३/२०२० ते दि. ३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. आता संदर्भक्र. १ वरील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार 
सोबतच्या परिशिष्टात नमूद Host पाच दक्षता पथकांकडील (कार्यालयनिहाय) एकूण १६५ पदे 
दि. ०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
३. यावरील खर्च सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे “मागणी क्रमांक आय-३-२७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे- ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व प्रशासन, (०२) सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी” या मुख्य 
लेखाशीर्षाखालील दक्षता पथकनिहाय तपशीलवार लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ३१/०८/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९२९१५११५४२३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ळं Digitally signed by Pooja Prasad Mankar 
Pooja Prasad की 
सहपत्र :- परिशिष्ट. Mankar Sve rons रश ती 
(पूजा मानकर) 


कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग 


१. प्रधान सचिव (जलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, ठाणे. 

३. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, पुणे. 

४. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः पमुवा-२०२०/प्र.क्र.१०६/दक्षता-१ 


५. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, अमरावती. 
६. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद. 


प्रत, 
७. वित्त विभाग, (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई 
८. वित्त विभाग (अर्थ १९), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई / नागपूर. 
१२. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 
१३. आंतरवित्त सछ़ागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. आ (वर्ग-१/२) / say) /अर्थ-१/२/ आ(तांत्रिक) / आ(अतांत्रिक) / आ (पुर्नरचना) /दक्षता-२/३ 
कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१५. दक्षता-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन FUT क्र. पमुवा-२०२०/प्र.क्र.१०६/दक्षता-१, दि. २५/०९/२०२० चे सहपत्र. 
पदांचे नांव 


उ्प 
च्च अभियंता पाची 
अधीक्षक | उच्चश्रेणी | कार्यकारी वरिष्ठ | प्रथम लिपिक/ | संगणक वाहन दक्षता पथक निहाय तपशीलवार लेखाशीर्ष 
(स्थापत्य/ लिपिक / नाईक शिपाई । चौकोदार | एकूण संख्या 
अभियंता | लघुलेखक | अभियंता यांत्रिकी लिपिक | लिपिक टंकलेखक टंकलेखक | चालक | चालक 
) 
त वा 
| 


दक्षता 
पथक, ठाणे 


क्रआय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०४) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक (मंडल), मुंबई 


ि 


८ | ९ |____| 
fod विभाग, मुंबई (२७०१ १४८५) 
म क्र.आय-३, २७०१ म धारे, ८० 
शो सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०५) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), पुणे 
विभाग, पुणे (२७०१ १४९४) 
FARE A क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०६) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद (२७०१ १५११) 


दक्षता 
पथक, पुणे 


दक्षता 
पथक, 
नागपूर 


क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०७) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), 

पूर विभाग, नागपूर (२७०१ १५२९) 


ळाशरप मागणी क्र.आय-३, २७०१ थारे, ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०८) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक (मंडल), 
अमरावती विभाग, अमरावती (२७०१ १५३८) 
(४: Sete eee te FG 


oi — 


Sail GFR+R=19 | (8+ *R)= (५--*१)-६ 
पथक, 


अमरावती 


२ |, |____|] 
दक्षता ५--१--१-७ | (B+ १) (५--*१)६ 
पथक, 
औरंगाबाद 

fof | 

५ |] ५ | १० | 


:- * चिन्हांकित पदे 


व Digitally signed by Pooja Prasad Mankar 
P P d DN: CN = Pooja Prasad Mankar, C = IN, 
0 Oj a ras a S = Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = WATER 

Man kar RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2020.09.29 15:15:18 +05'30' 

(पूजा मानकर) 
कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग 


